केंद्र पुरस्कृत पश्ुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाना 
स्थापना व बळकटीकरण - फिरत्या 
पशुवैद्यकीय पथकाची स्थापना (ESVHD- 
MVU) या योजनेअंतर्गत नवीन लेखाश्ीर्ष 
उपलब्ध करून घेणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पविआ-११२४/प्र.क्र.११०/पदुम-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ :- 9) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
क्र.सीएसएस-२०२१/प्र.क्र.१७८/पदुम-४, दि.०३.०६.२०२२. 
२) केंद्र शासनाच्या पद्नुसंवर्धन विभागाचे निधी वितरण आदेश क्र. के-११/९/२०२४-एलएच (ई- 
२७२१२), दि.१२.०२.२०२४. 
3) आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.रोनि/एलएच- 
डीसी/०३/२५४२-२५४३/२०२३, पसं-१२, दि.२८.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

सन २०२३-२४ मध्ये केंद्र पुरस्कृत Ware’ व रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत पशुवैद्यकीय 
दवाखाना स्थापना व बळकटीकरण-फिरत्या पशुवैद्यकीय पथकाची स्थापना (ESVHD-MVU) या 
योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने संदर्भीय-२ येथील दि.१२.०२.२०२४ रोजीच्या 
निधी वितरण आदेझान्वये जनजाती क्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत पहिल्या हप्त्याचा go टक्के he fesarar 
रू.३.९५ लक्ष निधी राज्यास वितरित केला आहे. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत Weer व रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत 
पशुवैद्यकीय दवाखाना स्थापना व बळकटीकरण - फिरत्या पश्युवैद्यकीय पथकाची स्थापना (ESVHD- 
MVU) या योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीसाठी प्राप्त होणारा निधी खर्च करण्याच्या अनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे नवीन ०२ लेखाशीर्षास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक. टी-०५ Demand No. T-05 
२४०३- पशुसंवर्धन 2403, Animal Husbandry 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 796, Tribal Area Sub-Plan 


(01), Tribal Area Sub-plan 


(09), जनजाती क्षेत्र उपयोजना व याती (01) (40), Establishment & Strengthening 
(09) (80), पशुवैद्यकीय रूग्णालये व दवाखाने यांची of Veterinary Hospitals & Dispensaries- 


स्थापना व बळकटीकरण - फिरते पशुवैद्यकीय पथक | Mobile Veterinary Units, (Central Share 
केंद्र टक्‍के) (कार्यक्रम) 60%) (Scheme) 

: हिस्सा ६० टक्‍के) (कार्यक्रम) CRC 2403E611 

संकेताक २४०३ई६११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-११२४/प्र.क्र.११०/पदुम-३ 


मागणी क्रमांक - टी-०५ Demand No - T-05 
२४०३- पशुसंवर्धन 2403, Animal Husbandry 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 796, Tribal Area Sub-Plan 
Saad as sats (01), Tribal Area Sub-plan 
(09), जनजाती क्षेत्र उपयोजना यांची (01) (41), Establishment & Strengthening 
(0%) (89), पशुवैद्यकीय रूग्णालये व दवाखाने यांची | of Veterinary Hospitals & Dispensaries- 
स्थापना व बळकटीकरण - फिरते पश्युवैद्यकीय पथक ewe न. Units), (State Share 
(राज्य Zep) (कार्यक्रम) आ 40%) (Scheme 
TS हिस्सा Yo टक्‍के) (कार्यक्रम) ae 1. 
संकेताक २४०३ई६२९ 


२. सदरचा झासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग, वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच, वित्त विभागाचे 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५०६/व्यय-१४, दि. ३०.०५.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असुन त्याचा सांकेतांक २०२४०९२४१७१५३५४३०१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NIWRUTTI BHAGU4! MARALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2: 


5.4,.20=8a75¢414ff50ce35220c63cd53d2eb1a99474c02300beea7 
4bb051c4c3c90a9, postalt hi 


postalCode=400032, st=Mahi 
B H AG | M A R A L E INumber=5C891DA87D2A4842558454524CC114BASB2F67A2A 
80796592830D345500F15CC, cn=NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 
2024.09.24 17:17:38 +05'30' 


(नि.भा.मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 

३. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 
४. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 

५. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्‍त 

६. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 

७. वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थ-०७), मंत्रालय, मुंबई. 

८. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-०६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी (पदुम-१६), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. निवड नस्ती पदुम-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


